अड. क्र. ६९ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साकऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार, एप्रिल ९३, २००६/चैत्र २३, शके १९२८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
'एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 
गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ एप्रिल २००६ 
अधिसूचना 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक बीपीए. ११०६/सीआर-१/इएक्ससी-३.-- मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा 
मुंबई पंचबीस) च्या कलम १०५ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
बापर करून महाराष्ट्र शासन, शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्र. एआरएम. १०९६/२१/२/ 
इएक्ससी-३, दिनांक १३ सप्टेंबर १९९६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा केला 
आहे) मध्ये दिनांक १५ एप्रिल २००६ पासून अंमलात आणण्यासाठी खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत , 
आहे, ते असे :-- ी 
उक्त अधिसूचनेच्या सोबतच्या अनुसूचीतील,-- 
(१) नोंद क्र. १ (अ) मधील उपनोंद (अ) मधील मजकुराऐवजी खालीलप्रमाणे मजकूर समाविष्ट 
करण्यात यावा :-- 
“ (अ) मद्यार्काची तीव्रता ८.७५% प्रुफ निर्मिती मूल्याच्या १००% किंबा 
स्पिरीट (4% v/v) पेक्षा जास्त नसलेल्या रुपये १५.०० प्रति बल्क लिटर, 


यापैकी जे अधिक असेल ते. ” 
भाग चार-ब--१०३ (८९२) 
[किंमत : रुपये ३.००] 


५९३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल १३, २००६/चैत्र २३, शके १९२८ [MTT TT 
ra 


(2) नोंद क्र. ५ मधील स्तंभ (३), मध्ये “ रुपये १५० ” या अक्षरे आणि अंकाऐवजी 
“saad ego ” ही अक्षरे ब अंक समाविष्ट करण्यात यावा. 

(३) नोंद क्र. ७ मधील स्तंभ (३), मध्ये “ रुपये ५०.२० ” या अक्षरे आणि अंका- 
ऐबजी “ रुपये ५५.०० ” ही अक्षरे ब अंक समाविष्ट करण्यात ATA. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


भूस घार-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल १३, २००६/चैत्र २३, शके १९२८ ५९४ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 13th April 2006 


NOTIFICATION 
Bompay Proutsrrion Act, 1949. 


No. BPA. 1106/CR.-1/EXC.-3.—In exercise of the powers conferred by 
sub-section (1) of section 105 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. 
XXvV of 1949), the Government of Maharashtra hereby pleased to amend, 
with effect from the 15th April 2006, the Government Notification, Home 
Department, No. ARM. 1096/21/2/EXC.-3, dated the 13th September 1996 
(hereinafter referred to as “ the said notification ”), as follows, namely :— 


In the Schedule appended to the said notification, — 


(i) in entry 1-A, for sub-entry (a), the following sub-entry shall be 
substituted, namely :— 


“(a) having alcoholic strength 100 per cent of the manu- 


not exceeding 8.75 per facturing cost or Rs. 15.00 
cent of proof spirit per bulk litre, whichever 
(5% viv). is higher.”; 


(ii) in entry 5, in column (8), for the words and figures “ rupees 
150” the letter and figures “rupees 160” shall be substituted ; 


(iit) in entry 7, in sub-entry (b), in column (3), for the words and 
figures “ rupees 50.20” the words and figures “ rupees 55.00” shall 
be substituted ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, ~ 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


